RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ४० ( २ ) ] 


गुरुवार, मार्च ३१ , २०१६ / चैत्र ११, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १०१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह 

विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण ) अधिनियम , १ ९९९. 

क्रमांक ईओएफ -०११४ / प्र.क्र . ३७ /पोल-१३. - ज्याअर्थी, मे. वेटेल ग्रुप ऑफ कंपनीज यांचे कार्यालय , ९०, श्रीसुर्या इंम्पीरीयल, विद्याविहार 
कॉलनी, टेलिकॉम नगर, प्रतापनगर , नागपूर (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे ) येथे असून उक्त वित्तीय 
संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे. अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश 
ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकांकडून 
आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महा. १६ ) (यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट- कलम ( १ ) आणि कलम ५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थांची व त्यांचे संचालक यांच्या 
नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे . 

अनुसूची 
आरोपीच्या स्थावर मालमत्तेची माहिती 


अ.क्र . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( २ ) 


सध्याचे मालक 

( ३ ) 


किंमत 
( ४ ) 


खरेदी किंमत रुपये ६,६६,००० 


१ ग्राम खरोरा , 

तालुका जिल्हा रायपूर , 

छत्तीसगड येथील अमरदिपसिंग बसंतसिंग ठाकुर 
खसरा क्रमांक ९ ८१/ १ मधील प्लॉट क्रमांक ४१, ४२, 
३२ , ४७, ४८ , ५७, ५८ , रजिस्ट्रेशन क्रमांक ६९ ५ , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २००८ . 


भाग चार - ब - १०१-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ३१, २०१६ / चैत्र ११ , 


शके १ ९ ३८ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


खरेदी किंमत रुपये ३,२७,००० 


२ ग्राम खरोरा , तालुका 

जिल्हा रायपूर , 

छत्तीसगड येथील अमरदिपसिंग बसंतसिंग ठाकुर 
खसरा क्रमांक ९ ८१ / २ मधील प्लॉट क्रमांक ७० , ७१, 
९ ४ , ९ ५, रजिस्ट्रेशन क्रमांक ६ ९ ४ , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २००८ . 


खरेदी किंमत रुपये २५,००,००० 


३ फ्लॅट क्रमांक ए १०१, जयंती मेंशन ६, काचोरे लॉन 

समोर, मनीषनगर , वर्धा रोड, नागपूर रजिस्ट्रेशन 
क्रमांक २८६१/२०११, दिनांक ११ मे २०११ . 


संजीव शंकरराव खाडे व सौ . नंदा 
संजीव खाडे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . म . खाडे , 


मुंबई, 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ . 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ३१, २०१६ / चैत्र ११ , 


शके १ ९ ३८ 


३ 


HOME DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madame Cama Road, 
Mumbai 400 032 , dated the 28th March 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT , 1999 . 

No. EOF -0114 /CR - 37/POL - 13 — Whereas, Complaints have been received from the number 
of depositors against M / s. Wetell Group of Companies, Nagpur, ( hereinafter referred to as “ the 
said Financial Establishment” ), had collected the Fund and have defaulted to return the said 
deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
it s Directors not likely to return the deposits to depositors and hence the Government has to 
protect the interests of the depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and it s Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the section 4 sub -section ( 1) and 
section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) 
Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as " the said Act ” ) the Government of 
Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name 
of its Directors as specified in the Schedule . 

Schedule 
Details of Immovable Property Purchased . 


Details of immovable property 


Present owner 


Amount 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


n 


Amardeepsing Basantsing 
Thakur . 


Purchase Value 
Rs. 6,66,000 


Amardeepsing Basantsing 
Thakur. 


Purchase Value 
Rs. 3,27,000 


1 Plot No. 41, 42 , 32 , 47 , 48 , 57 , 58 

at Khasara No. 989/1 
Gram Kharora , 
Tahasil /District Raipur , 
Registration No. 695 , 

dated , 29th August 2008 . 
2 Plot No. 70 , 71, 94 , 95 at Khasara 

No. 989/2 Gram Kharora , 
Tahasil/District Raipur, 
Registration No. 694 , 

dated , 29th August 2008 . 
3 Flat No. 101, A wing , 

Jayanti Mansion -6 , Manishnagar , 
Wardha Road, Nagpur 
Registration No. 2861/2011 , 
dated , 11th May 2011 . 


Sanjeev Shankarrao Khade Purchase Value 
and Mrs. Nanda Sanjeev Rs. 25,00,000 
Khade . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. KHADE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


